धर्मादाय आयुक्त व निबंधक भागीदारी संस्था यांच्या 
आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) 
मधील अधिकार्‍यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत 
सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी 
सेवा मंडळ (१) स्थापन करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २३१४/प्र.क्र.३७/का.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०४ फेब्रुवारी, २०२१. 


पहा:- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २३१४/प्र.क्र.३७/का.१ 
दि. २५.०३.२०१५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र: एसआरव्ही-२०१४/ प्र.क्र.२६/का.१२ 
दि.३१.०१.२०१४ 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.? येथील शासन निर्णयान्वये, या विभागाच्या अधिनस्त 
असलेल्या, धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई आणि निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या 
कार्यालयातील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) मधील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम 
प्राधिकाऱयास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ (१) ची स्थापना करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय :- 

विधि व न्याय विभागामध्ये सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार हे पद कार्यरत असल्यास त्यानुसार मंडळाच्या 
रचनेमध्ये बदल करणे आवड्यक होते. सबब, संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेले 
आदेशा अधिक्रमित करुन खालीलप्रमाणे नव्याने नागरी सेवा मंडळ (१) ची पुर्नरचना करण्यात येत आहे :- 


नागरी सेवा मंडळ (१) 
हिं प्रधान सचिव व विधि परामर्श अथवा अध्यक्ष 
सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय 
विभाग 
धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
निबंधक भागीदारी संस्था, मुंबई सदस्य 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०४१५४६१६९३१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Mahendra Shantaram Puj 
च, o=Government Of Mahara 


DN: c=IN, Of shtra, ou=Law & Judiciary 
Mahendra abe Wo Gre ett Of Matas Su 
2.5.4.2 |53bd1d85632a421 d5a5fd23bfSeSbb624d27f2c8c 
क ७. ४$9017९3९90310340८, 
S h a n ta fa iaal P uJ a rl serialNumber=404b91f6eb1 b1 feeadd0e630b486f2ff22c7073cc 
b93d334f083ceaefa447c09, cn=Mahendra Shantaram Pujari 
Date: 2021.02.04 15:52:22 +05'30° 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


IR निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २३१४/प्र.क्र.३७/का.१ 


२. मा. राज्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. निवडनस्ती, का.१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


